सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशीर्ष २२४५ ०१५५ 
व २२४५ ०३१५ अंतर्गत उणे (-) प्राधिकार 
पत्रावर कोषागारातून रक्‍कम आहरित 
करण्याकरिता प्राधिकृत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन,आ.व्य.प्रभाग) 
शासन निर्णय क्र : एससीवाय-०४/२०२३/प्र.क्र.३०/म-११ 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २६ एप्रिल, २०२३ 


वाचा : १. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलळएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.३.२०२३ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४० / अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात अचानक उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे होऊन प्रस्ताव प्राप्त होऊन बाधितांना मदत 
वितरीत करण्यासाठी बराच कालावधी जातो. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी झाल्यास मृत व्यक्‍तीच्या 
कुटुंबियांना सहाय्य व जखमींना मदत वाटप करणे शाक्य व्हावे म्हणून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार 
लेखाशीर्ष २२४५ ०१५५ व WAT नुकसान झाल्यास लेखाशीर्ष २२४५ ०३१५ अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांना उणे 
(-) प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्‍कम आहरित करण्यासाठी मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी झाल्यास मृत व्यक्‍तीच्या कुटुंबियांना सहाय्य व जखमींना मदत वाटप, 
पशुधनाचे नुकसान इत्यादी झाल्यास बाधितांना तातडीने मदत वाटप करणे आवश्‍यक असल्याने, सन २०२३-२४ 
या वित्तीय वर्षाचा खर्च भागविता यावा म्हणून खालील लेखाशीर्षांतर्गत उणे (-) प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून 
रक्‍कम आहरित करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. ही सुविधा या लेखाशीर्षाखाली ज्या मान्य बाबींवर 
तातडीने खर्च करण्यात येतो, त्या सर्व बाबींना लागू राहील. 


अ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी/जखमींना मदत (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार) 
मागणी क्र. सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष- २२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पूर 
चक्रीवादळे इ. (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१) (०१) रोख भत्ता,मृत 
व्यक्‍तीच्या कुटुंबियांना सहाय्य व जखमींना मदत, ३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) (२२४५ ०१५५) 


आ) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पज्नुधनाचे नुकसान (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार) 
मागणी क्र. सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष- २२४५-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पूर 
चक्रीवादळे इ. ११७ VATA खरेदीसाठी शोतकऱयांना सहाय्य, (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९१) (०१) मृत जनावरांऐवजी पशुधन खरेदीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक 
शेतकऱ्यांना सहाय्य, ३१ सहायक अनुदाने ( वेतनेतर) (२२४५ ०३१५) 


२. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मनुष्यहानी/पश्युधनाचे नुकसान इत्यादी झाल्यास बाधितांना द्यावयाची मदत ही, 
महसूल व वन विभागाच्या दिनांक २७.३.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार लेखाश्रीर्ष २२४५ ०१५५ व लेखाशीर्ष २२४५ 0394 मधून उणे प्राधिकरणावर देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-०४/२०२३/प्र.क्र.३०/म-११ 


३. उणे प्राधिकारपत्रावर निधी वितरीत करताना संबंधित अधिकारी यांनी उक्त बाबींचे पंचनामे झाले 
असल्याची तसेच झालेले नुकसान हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाले असल्याची खातरजमा करून ( शव विच्छेदन 
अहवाल ) तपासून निधी वितरीत करावा. तसेच, पशुधन नुकसानीबाबत आवड्यक तेथे संबंधित पशुधन विकास 
अधिकारी यांचा अहवाल तपासून निधी वितरीत करावा. याबाबतचा अहवाल निधी मागणीच्या विहीत नमुन्यात 
वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-१४६/२०२३/व्यय-९, दिनांक 
१८.०४.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२६१६१२१९१९१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RELIEF AND 
SANJAY AUDUMBAR एरर 


2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee23011448b7fc64d1 
laharashtra, 


DHARURKAR ee ee 
(संजय धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधान भवन, मुंबई 
४. विधान मंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य 


५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव ( पदुम), मंत्रालय, मुंबई 

७. आयुक्त, WMS, महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे 

८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

१०. मा.महाळेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
११. मा.महाळेखापाल -१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
१२. संचालक, लेखा व कोषागरे, मंत्रालय, मुंबई 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. सर्व जिल्हा कोषागर अधिकारी 

१५. वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय, मुंबई 

१६. सह सचिव, (ब-१/२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. कार्यासन अधिकारी म-३, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवडनस्ती (म-११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


